जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(पाणीपुरवठा) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या दिनांक 
१-१-२०२१ व दि.०१-०१-२०२२ रोजीच्या एकत्रित 
अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र हासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र. ९२ /आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- १३-०४-२०२३ 


संदर्भ:-१) शासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२२/प्र.क्र.१८९/आस्था-४ ,दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२२ 
२) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांचे पत्र क्रमांक २०२२/विशा/आस्था/झेडपीई/कावि/२७१ 
दिनांक२०-६-२०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( पाणीपुरवठा ) ( अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२१ व १.१.२०२२ ची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकान्वये 


प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सदर यादीमध्ये विहित कालावधीत व विहित प्रप्रत्रात माहिती प्राप्त न झाल्याने श्री. एम.के. सय्यद, 
श्री.आर.जी.स्वामी, श्री.व्ही.जी.विठ्ठलवार, श्री.व्ही.ए.येरोळकर, , श्री.एन.एम.शास्त्री, कनिष्ठ अभियंता कनिष्ठ 


अभियंता (पाणी पुरवठा), जिल्हा परिषद, नांदेड यांचे नाव समाविष्ठ करता आलेले नाही. 


३. संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद कार्यालयाने श्री. एम.के. सय्यद, 


श्री.आर.जी.स्वामी, श्री.व्ही.जी.विठ्ठलवार, श्री.व्ही.ए.येरोळकर, , श्री.एन.एम.शास्त्री, कनिष्ठ अभियंता यांचे नाव 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( पाणीपुरवठा ) ( अर्हताप्राप्त ) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२१ व १.१.२०२२ ची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतामध्ये समाविष्ठ करण्याची विनंती 
केली आहे. 


Av AD OO 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२३/प्र.क्र. ९२ /आस्था-४ 
४. अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झालेली असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे श्री. एम.के. सय्यद, 


श्री.एन.एम.शास्त्री, श्री.व्ही.ए.येरोळकर, श्री.आर.जी.स्वामी, श्री.व्ही.जी.विठ्ठळवार, , कनिष्ठ अभियंता 


(पाणी पुरवठा) , जिल्हा परिषद, नांदेड यांची सेवा ज्येष्ठता अनुक्रमे भाग-२ मध्ये अनुक्रमांक १३१ अ, १३१ 


ब, १३१ क, १३१ ड, २२३ अ येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 


दष. सदर शासन शुध्दीपत्रक AD महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०४१३१२१४००५६२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत :- भाग -२ मधील अनुक्रमांक १३१ अ, १३१ ब, 
१३१ क, १३१ ड, २२३ अ वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 


Digitally signed by SURESH DEORAM AMBEKAR 


S U R E S H D E (0 RA M DN cn SURESH DEORAM AMBEKAR C=IN 
A M B = KA R MAHARASHTRA, OU = RURAL DEVELOPMENT 


(सु.दे.आंबेंकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई 

. सर्व विभागीय आयुक्त, 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या संकेतस्थळावरुन 
उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय आयुकक्‍तामार्फत शासनास 
सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 


निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र. ९२ /आस्था-४ 


कर्मचाऱ्याचे नावा जिल्हा परिषद | जन्म दिनांक | शौक्षणिक 'कनिष्ठ अभियंता ' प्रवर्ग ।व्यावसायिक aR 
पात्रता पदावरील अर्हता परीक्षा 
नियमित उत्तीर्ण/सुट 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
२ 3 tof 4 & 9 ८ 8 
भाग-१ पदविकाधारक 
१३१अ | श्री.एम.के.सय्यद भूकंप पुर्नवसन मधून 
नांदेड डीसीई खुला सुट कंत्राटी तत्वावरुन जिल्हा 
नांदेड  ।०४-०१-१९६८ | डीसीई | ०८-१-२००२ | खुला सुट य 
करण्यात आले. 
१३१ ब | श्री.एन.एम.शास्त्री भूकंप पुर्नवसन मधून 
नांदेड डीसीई खुला सुट कंत्राटी तत्वावरुन जिल्हा 
नांदेड ०१-०५-१९६८ | डीसीई | ०८-०१-२००२ | खुला सुट क त्य 
करण्यात आले 
939m | श्री.व्ही.ए.येरोळकर भूकंप पुर्नवसन मधून 
नांदेड डीसीई खुला सुट कंत्राटी तत्वावरुन जिल्हा 
नांदेड  ।१९-०१-१९७० | डीसीई |। ०८-०१-२००२ | खुला सुट त्या 
करण्यात आले 
१३१ड | श्री.आर.जी.स्वामी भूकंप पुर्नवसन मधून 
नांदेड nig इमाव सुट कंत्राटी तत्वावरुन जिल्हा 
नांदेड २४-०९-१९७४ | डीसीई | ०८-०१-२००२ | इमाव सुट पव स्थायी 
करण्यात आले 
२३३ अ  श्री.व्ही.जी.विठ्ठलवार नांदेड ०२-०७-१९७३ | डीसीई १३-३-२०१५ | भज-ब उत्तीर्ण 


